महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे कार्यालयातील उपसहायक (गट-ब) या पदावर 
पदोत्रती देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या 
निबडसमितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : रापोसे-११०५/प्र.क्र.४६९/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २००६. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक रापोसे-१५८६/१७५४/पोल-१, दि.१.८.१९८६ 


शासन निर्णय :- महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
उपसहाय्यक (गट-ब) या पदाबर पदोन्नती देण्यासाठी पात्र वरिष्ठ कार्यालयीन अधीक्षकांची निवडसूची तयार 
करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या निवडसमितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे. त्यानुसार सदर निवडसमितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील :- 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह) : अध्यक्ष 


२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : संदस्य 
३) सह सचिव/उपसचिव, गृह विभाग (कार्यासन पोल-१(अ) चे प्रभारी) : सदस्य . 
४) सह सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशांसन विभाग (मां. व क.) : सदस्थ 
५) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : सदस्य सचिव 
2. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील १) विशेष 


कार्य अधिकारी (गट-अ राजपत्रित) आणि २) पोलीस महासंचालक यांचे वरिष्ठ उपसहायक (गट-अ राजपत्रित) 
या पदावर पदोत्नती देण्यासाठी योग्य असणाऱ्या अनुक्रमे पोलीस महासंघालक यांचे बरिष्ठ उपसहायक (गट-अ) 
ब पोलीस महासंचालकाचे उपसहायक (गट-ब) या संबर्गाची निवडसूची तयार करण्याची कार्यबाही देखील वरील 


निवडसमितीकडून करण्यात येईल. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटबर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 


संगणक संकेतांक क्रमांक २००६१११३१६५१४०००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Woy 
(रॅम. ) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति 
१. सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
रोट!/एच-1706(400-11-2006)-1 (कृ.मा.प. 


VAACR 409 05 2 
३. महासंचालक घ पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबा. 
४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखपाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. अधिदान a लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बांद्रे, मुंबई. 
९. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६ब, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती, पोल-१अ. 


एच-1706 -1अ. 


